महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
मगांराग्रारोहयो-महाराष्ट्र, आयुक्तालय, नागपूर, / 
विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी / जिल्हा परिषद 
व तालुकास्तरावरील कार्यालयातील सुधारित 
आकृतिबंध तयार करणेबाबत... . 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.२९/मग्रारो-३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा: - 9) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.डीएसआर-२०१९/प्र.क्र.१६/आस्था-०५, दिनांक ०६.०३.२०१९ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.२९/मग्रारो-३, दिनांक २८.१२.२०२२ 


शुध्दीपत्रक : 


वाचा १ येथील ग्रामविकास विभागाच्या दि.०६.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये जिल्हा परिषद 


सेवेतील “सहाय्यक लेखा अधिकारी” यांची वेतनश्रेणी एस -१४ : ३८६००-१२२८०० अशी दर्शविण्यात आली 
आहे. त्यामुळे वाचा २ येथील दि.२८.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयामधील परि.३ मधील ई) जिल्हा परिषद 
कार्यालयाचा सुधारित आकृतिबंध येथील अनुक्रमांक २ येथील “सहाय्यक लेखा अधिकारी” यांची वेतनश्रेणी एस 
-१५ : ४१८००-१३२३०० ऐवजी एस -१४ : ३८६००-१२२८०० अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. तसेच सदर 
शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-४ येथील येथे “सहाय्यक लेखा अधिकारी” यांची वेतनश्रेणी एस -१५ : 


४१८००-१३२३०० ऐवजी एस -१४ : ३८६००-१२२८०० असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२०८१८२३५५६८१६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SAMPADA 
DEEPAK VANJARE 


(संपदा दिपक वंजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-0 


अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) नियोजन विभाग मंत्रालय मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त). वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (रोहयो), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Mm fC C WwW A) 
WS. SS ee कक र्क टा ज्ये 
es ee नत. 


S 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.२९/मग्रारो-३ 


८) प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११) सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२) आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर 

१३) सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई हहर व मुंबई उपनगर वगळून) 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा. 

१५) विशेष कार्य अधिकारी व पदसिध्द उपविकास आयुक्त (रोहयो), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण 
विभाग, नवी मुंबई / पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद / अमरावती/ नागपूर 

उप आयुक्‍त (मगांराग्रारोहयो), सर्व विभागीय आयुकत कार्यालय, 

उपजिल्हाधिकारी (मगांराग्रारोहयो), जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व जिल्हे (मुंबई हहर व मुंबई उपनगर वगळून) 
महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रा, मुंबई 

आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व सह सचिव / उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (मग्रारो) 

कक्ष अधिकारी (कार्यासन १४२१/१४२६), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

कार्यासन मग्रारो-३ (निवडनस्ती). 


१६ 
१७ 
१ 
AS 
२० 


Ee) 
व. क आक कक 1 । वकर के ८ 3 लप विन 


२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


